सिगारेट आणि इतर तंबाखू उत्पादने (जाहिरातीस प्रतिबंध 
आणि व्यापार व वाणिज्य व्यवहार आणि उत्पादन, पुरवठा व 
वितरण याचे विनियमन) कायदा, २००३ आणि FCTC 
Article ५.३ चा आढावा, प्रभावी अंमलबजावणी व सनियंत्रण 
करिता स्थापित राज्यस्तरीय समन्वय समितीच्या कार्यकक्षेचा 
विस्तार आणि जिल्हास्तरीय समन्वय समिती संरचना व 
कार्यकक्षेचा विस्तार करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः तंबाखू/बेठक-२०२४/प्र.क्र.६६/आ-५ 
गो. ते. रूग्णालय संकुल इमारत, 
१० वा मजला, मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : ०३ ऑक्टोबर, २०२४. 


सिगारेट आणि इतर तंबाखू उत्पादने (जाहिरातीस प्रतिबंध आणि व्यापार व वाणिज्य व्यवहार 
आणि उत्पादन, पुरवठा व वितरण याचे विनियमन) कायदा, २००३ 

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) Framework Convention on Tobacco Control 
(FCTC) Article 4.3 मधील निर्देश 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र.तंबाखू/बेठक-२०१२/प्र.क्र.२६१/आरोग्य-५, 
दि. २२ नोव्हेंबर, २०१२ 

आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांनी राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रमा 
संदर्भात निर्गमित केलेली मार्गदर्शक तत्व (Operational Guidelines) २०१५ 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र.तंबाखू/बेठक-२०१२/प्र.क्र.२६१/आरोग्य-५, 
दि. २९ जून, २०१७ 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा (असंसर्गजन्य रोग) तथा राज्य नोडल अधिकारी, (राष्ट्रीय तंबाखू 
नियंत्रण कार्यक्रम), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.जा.क्र.आसेआ/९1०?/शासन 
निर्णय निर्गमित करणेबाबत/९२३१-९२३७/२०२४, दि.०६.०३.२०२४ 


प्रस्तावना:- 


केंद्र शासनाने दि.१९ मे, २००३ च्या राजपत्राद्वारे “सिगारेट आणि इतर तंबाखू उत्पादने 


(जाहिरातीस प्रतिबंध आणि व्यापार व वाणिज्य व्यवहार आणि उत्पादन, पुरवठा व वितरण याचे 


विनियमन) कायदा, 2003 (COTPA)” संपूर्ण देशात लागू केला आहे. त्यानंतर अकराव्या पंचवार्षिक 
योजनेंतर्गत सन २००७-०८ मध्ये “राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रम” लागू केलेला आहे. आरोग्य आणि 
कुटुंब कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांनी सन २००३ मध्ये निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार 


राज्यात 


“सिगारेट आणि इतर तंबाखूजन्य उत्पादने कायदा, २००३ (COTPA)” व *राष्ट्रीय तंबाखू 


नियंत्रण कार्यक्रम” अंमलबजावणीसाठी मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांच्या अध्यक्षतेखाली वरील 
संदर्भ क्र.३ (दि.२२.११.२०१२) च्या शासन निर्णयान्वये राज्यस्तरीय समन्वय समिती गठीत करण्यात 


शासन निर्णय क्रमांकः तंबाखू/बैठक-२०२४/प्र.क्र.६६/आ-५ 


आली आहे.केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रणाबाबत सन २०१५ 
मध्ये निर्गमित केलेल्या सुधारित मागर्दर्शक तत्वांमध्ये राज्यास आवश्‍यक वाटल्यास राज्यस्तरीय तंबाखू 
नियंत्रण समन्वय समिती सदस्य संख्येत वाढ करता येईल, अशा सूचना केल्या आहेत. त्यास अनुसरून 
राज्यात तंबाखूवर नियंत्रण आणण्यासाठी प्रभावी ठरणाऱ्या विभागांच्या सचिवांचा राज्यस्तरीय समन्वय 
समितीमध्ये सदस्य म्हणून समावेश करून केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार प्रत्येक विभागाची 
भूमिका दि.२९.०६.२०१७ रोजीच्या संदर्भ क्र.५ येथील शासन निर्णयान्वये निश्चित केळी आहे. आता, 
आरोग्य सेवा आयुक्तालयाच्या प्रस्तावानुसार राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रम, COTPA कायद्याची 
प्रभावी अंमलबजावणी आणि जागतिक आरोग्य संघटनेच्या FCTC Article 4.3 च्या निर्देशानुसार 
कार्यवाहीचा नियमित आढाव्यासाठी राज्यस्तरीय समन्वय समिती व जिल्हास्तरीय समन्वय समिती 
यामध्ये सदस्यांचा समावेश व कार्यकक्षेचा विस्तार करून विभागांची दि.२९.०६.२०१७ रोजीच्या शासन 
निर्णयातील जबाबदारी/भूमिकेसह अतिरिक्त जबाबदारी/भूमिका निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रम तसेच तंबाखू नियंत्रण कायदा, २००३ च्या अंमलबजावणीचा 
आढावा घेण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली दि.२२.११.२०१२ च्या शासन निर्णयान्वये गठीत 
राज्यस्तरीय समन्वय समितीमध्ये दि.२९.०६.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये समिती सदस्यांमध्ये बदल व 
समिती विस्तार करण्यात आला आहे. सदर राज्यस्तरीय समन्वय समितीमध्ये नवीन सदस्याचा VAST 
करून, समितीच्या विस्तारास व केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार प्रत्येक विभागाची अतिरिक्‍त 
भूमिका/जबाबदारी निश्चित करण्यास त्याचप्रमाणे, जिल्हास्तरीय समन्वय समितीची संरचना व 
कार्यकक्षेचा विस्तार करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


राज्यस्तरीय समन्वय समिती - 
१) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन अध्यक्ष 
२) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग सदस्य 
३) आयुक्‍त तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (महाराष्ट्रा सदस्य 
४) सहसंचालक (असंसर्गजन्य रोग) आरोग्य सेवा संचालनालय सदस्य सचिव # 
५) प्रधान सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग सदस्य 
६) प्रधान सचिव, गृह विभाग सदस्य 
७) प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण विभाग सदस्य 
८) प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग सदस्य 
९) प्रधान सचिव / सचिव (वित्त), वित्त विभाग सदस्य 
१०) प्रधान सचिव / सचिव, ग्राम विकास विभाग सदस्य 
११)सचिव (कामगार), उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग सदस्य 
१२) सचिव (परिवहन), गृह विभाग सदस्य 
१३) रेल्वे प्रशासनाचे प्रतिनिधी (मध्य रेल्वे तसेच पश्चिम रेल्वे) सदस्य 


पृष्ठ १७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः तंबाखू/बैठक-२०२४/प्र.क्र.६६/आ-५ 


१४) सचिव (ep), कृषी, WRG, दुग्ध विकास व मत्य व्यवसाय विभाग सदस्य 
१५)सचिव, माहिती व जनसंपर्क विभाग सदस्य 
१६) आरोग्य व तंबाखू नियंत्रण क्षेत्रात काम करणारी स्वयंसेवी संस्था सदस्य 
१७ जिल्हाधिकारी/जिल्हादंडाधिकारी (एक किंवा दोन जिल्हा) सदस्य 
१८)सचिव (विधि), विधि व न्याय विभाग सदस्य 
१९) सचिव (पंचायतराज), ग्राम विकास विभाग सदस्य 
20) सचिव (व्यसन मुक्‍ती धोरण) सामाजिक न्याय विभाग सदस्य 


(दि. २९.०६.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये आयुक्‍त तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य 
अभियान (महाराष्ट्र) हे सदस्य सचिव म्हणून दर्शविले होते. आता, ते सदस्य म्हणून काम पाहतील 
व सहसंचालक (असंसर्गजन्य रोग) आरोग्य सेवा संचालनालय हे # नव्याने समाविष्ट असून, ते 
समितीचे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील.) 


७ वरील अनुक्रमांक १६ व १७ येथे नमूद सदस्याची निवड समितीच्या सदस्य सचिवांच्या 
शिफारशीनुसार मा. अध्यक्ष, राज्यस्तरीय समन्वय समिती हे करतील. 

« तंबाखू नियंत्रण हा विषय फक्त आरोग्य विभागाच्या अखत्यारीतील विषय नाही. तसेच हा विषय 
अनेक विभागाशी संबंधीत असून, अनेक विभागांमध्ये एकमेकांस पूरक व एकमेकांना छेद देणाऱ्या 
मुद्यांशी संबंधीत आहे. 

२. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार शासन निर्णय दि. २९ जून २०१७ मध्ये नमूद केलेल्या 
भूमिका व FCTC Article ५.३ अन्वये अंशतः बदल करण्यात आलेल्या राज्य समन्वय समितीमधील 
उपरोक्त नमुद सदस्यांच्या अतिरिक्‍त भूमिका आणि जबाबदारी प्रत्येक विभागाची भूमिका खालीलप्रमाणे 
असेल :- 


अ.क्र विभाग दि. २९.०६.२०१७ च्या शासन FCTC Article 4.3 अन्वये 
निर्णयान्वये भूमिका/जबाबदारी अतिरिक्त भूमिका आणि 
जबाबदारी 
| मुख्य सचिव अध्यक्ष 


२ । अ.मु.स./प्र.सस./सचिव, | १) राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण | २) Framework Convention on 
सार्वजनिक आरोग्य | कार्यक्रमाचे नियमित संनियंत्रण, | Tobacco Control (FCTC 
विभाग पर्यवेक्षण व पुनरावलोकन/ | Article ५.३) च्या मार्गदर्शक 
देखरेख ठेवणे. तसेच सिगारेट व | सूचनांचे अनुपालन करणे व 
अन्य तंबाखूजन्य उत्पादने | तंबाखूजन्य पदार्थांच्या प्रत्यक्ष व 
कायदा, 2003 (COTPA) कलम | अप्रत्यक्ष जाहिरात तथा संबंधित 


५ च्या अंमलबजावणीबाबत | प्रायोजकत्वावर करण्यात 
नियमित आढावा घेणे. आलेल्या कार्यवाहीचा नियमित 
आढावा घेणे. 
३ | आयुक्त तथा अभियान | १ सदस्य सचिव. १) राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण 
संचालक, राष्ट्रीय | २राज्यस्तरीय समन्वय | कार्यक्रमाचे नियमित संनियंत्रण, 


पृष्ठ १७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः तंबाखू/बैठक-२०२४/प्र.क्र.६६/आ-५ 


आरोग्य अभियान 
(महाराष्ट्र) 


समितीच्या बैठकीचे आयोजन 
करणे 


पर्यवेक्षण व पुनरावलोकन/ 
देखरेख ठेवणे. तसेच सिगारेट व 


३) राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण 


अन्य तंबाखूजन्य उत्पादने 


कार्यक्रमाचे नियमितपणे 
नियंत्रण, पर्यवेक्षण, 
पुनरावळोकन/देखरेख ठेवणे, 
राज्य तंबाखू नियंत्रण कक्षाचे 
अध्यक्ष. 


(सहसंचालक (असंसर्गजन्य रोग) 
आरोग्य सेवा संचाळनाळय यांचा 


कायदा, 2003 (COTPA) कलम ५ 
च्या अंमलबजावणीबाबत नियमित 
आढावा घेणे. 

2) Framework Convention on 
Tobacco Control (FCTC 
Article 4.3) च्या मार्गदर्शक 
सूचनांचे अनुपालन करणे व 


समितीचे सदस्य सचिव म्हणून नव्याने 
समावेश करण्यात येत असून, 
दि.२९.०६.२०१७ अन्वये निश्चित केलेली 
उपरोक्त नमूद भूमिका व जबाबदारी 
सहसंचालक हे पाहतील.) 


तंबाखूजन्य पदार्थांच्या प्रत्यक्ष व 
अप्रत्यक्ष जाहिरात तथा संबंधित 
प्रायोजकत्वावर करण्यात 
आलेल्या कार्यवाहीचा नियमित 
आढावा घेणे. 


सहसंचालक 
(असंसर्गजन्य रोग) 
आरोग्य 

सेवा संचालनालय 


१) सदस्य सचिव 

२)राज्यस्तरीय समन्वय समितीच्या 
बैठकीचे आयोजन करणे. 

३) राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण 
कार्यक्रमाचे नियमितपणे नियंत्रण, 
पर्यवेक्षण, पुनरावळोकन/देखरेख 
ठेवणे, राज्य तंबाखू नियंत्रण 
कक्षाचे अध्यक्ष 

%) Framework Convention on 
Tobacco Control (FCTC 
Article 4.3) च्या मार्गदर्शक 
सूचनांचे अनुपालन करणे व 
तंबाखूजन्य पदार्थाच्या प्रत्यक्ष व 
अप्रत्यक्ष जाहिरात तथा संबंधित 
प्रायोजकत्वावर करण्यात 
आलेल्या कार्यवाहीचा नियमित 
आढावा घेणे. 


प्रधान सचिव, वैद्यकीय 


१) सिगारेट व अन्य तंबाखू जन्य 


शिक्षण व औषधी द्रव्ये 
विभाग 


उत्पादने कायदा, २००३ 
(COTPA) च्या प्रभावी 
अंमलबजावणीसाठी पथके तयार 
करणे. कायद्यातील तरतूदीची 


8 Framework Convention 
On Tobacco Control (FCTC 
Article 4.3) च्या मार्गदर्शक 
सूचनांचे अनुपालन करणे. 


पृष्ठ १७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः तंबाखू/बेठक-२०२४/प्र.क्र.६६/आ-५ 


अंमलबजावणी होते असल्याची 
खात्री करणे. 

२) गुटखाबंदीबाबत सातत्याने 
अधिसूचना प्रसिध्द करणे. 

३) राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण 
कार्यक्रम अंमलबजावणीत 
सहभाग. 


६ | प्रधान सचिव, 
गृह विभाग 


१) राज्यातील पोळीस दलाच्या 
प्रमुखांना सिगारेट व अन्य 
तंबाखूजन्य उत्पादने कायदा, 


४) Framework Convention 
on Tobacco Control (FCTC 
Article 4.3) च्या मार्गदर्शक 


२००३ (COTPA) च्या प्रभावी 


सूचनांचे अनुपालन करणे व 


अंमलबजावणीबाबत आदेशित 
करणे. 

२) गुन्ह्यांच्या मासिक आढावा 
बैठकीच्या वेळी नियमितपणे 
COTPA 2003 च्या 
अंमलबजावणीचा आढावा घेणे. 
३) COTPA २००३ कायद्यातील 
तरतूदींच्या उल्लंघनाबाबत 
नियमितपणे आकडेवारी गोळा 
करण्याच्या सूचना देणे. 


तंबाखूजन्य पदार्थाच्या प्रत्यक्ष व 
अप्रत्यक्ष जाहिरात तथा संबंधित 
प्रायोजकत्वावर करण्यात 
आलेल्या कार्यवाहीचा नियमित 
आढावा घेणे. 


७ । प्रधान सचिव, 
झालेय शिक्षण विभाग 


८ | प्रधान सचिव, उच्च व 
तंत्र शिक्षण विभाग 


१ शाळा, महाविद्यालय या 
शैक्षणिक संस्थांचे परिसर तंबाखू 
मुक्‍त ठेवण्याच्या मार्गदर्शक 
तत्वांची अंमलबजावणी करणे. 

२ शाळा, महाविद्यालय परिसर 
तंबाखू मुक्‍त ठेवणे. 

३) तंबाखूच्या अपायकारक 
दुष्परिणामाबाबत मजकूर 
शैक्षणिक अभ्यासक्रमात 
समाविष्ट करणे. 

४) राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण 
कार्यक्रमांतर्गत शालेय आरोग्य 
घटकावर सनियंत्रण व देखरेख 
ठेवणे. 


4) Framework Convention 
On Tobacco Control (FCTC) 
Article ५.३ च्या मार्गदर्शक 
सूचनांचे अनुपालन करणे. 


९ | प्रधान सचिव/ सचिव 
(वित्त), वित्त विभाग 


१) सर्व तंबाखू उत्पादनावर कर 
लावण्याबाबत मेळ घालणे. 


3) Framework Convention 
On Tobacco Control (FCTC 


पृष्ठ १७पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः तंबाखू/बैठक-२०२४/प्र.क्र.६६/आ-५ 


२) तंबाखू उत्पादकांकडून 
तंबाखूचा अवैध व्यापार आणि 
कर चुकवेगिरी होणार नाही 
याची दक्षताघेणे. 


Article ५.३) च्या मार्गदर्शक 
सूचनांचे अनुपालन करणे. 


| 


प्रधान सचिव/सचिव 


(ग्राम विकास) 
ग्राम विकास विभाग 


१) विडी कामगारांना 
उदरनिर्वाहासाठी पर्यायी साधन 
उपलब्ध करून देणे. 


2) Framework Convention 

On Tobacco Control (FCTC 
Article 4.3) च्या मार्गदर्शक 
सूचनांचे अनुपालन करणे. 


| 


सचिव (कामगार) 


१) नोंदणीकृत तंबाखू 


उद्योग, val 
कामगार विभाग 


व 


उत्पादकांकडून सर्व तंबाखू 
उत्पादनावर आरोग्यास घातक 


४) Framework Convention 
on Tobacco Control (FCTC 
Article ५.३)च्या मार्गदर्शक 


असे SIRT देणारे सचित्र चिन्ह 
छापण्यात येतील याची दक्षता 
घेणे. 

२) आरोग्य विभागाच्या 
समन्वयाने विडी कामगारामध्ये 
विडी बनविताना होणाऱ्या 
आरोग्यास घातक परिणामाबाबत 
जागृती करणे. 

३) विडी कामगारांना 
उदरनिर्वाहासाठी पर्यायी 
व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्यात 
यावे. 


सूचनांचे अनुपालन करणे. 


१२ 


सचिव (परिवहन), 
गृह विभाग 


१) COTPA २००३ कायद्यांतर्गत 
सर्व सार्वजनिक वाहतुकीच्या 
वाहनांमध्ये धुम्रपानास बंदी लागू 
करावी व धुम्रपान मुक्‍त/ तंबाखू 
मुक्‍त ठेवणे. 

२) सार्वजनिक वाहतुकीच्या 
वाहनामध्ये, एस.टी. स्टॅन्ड 


%) Framework Convention 

on Tobacco Control (FCTC 
Article 4.3) च्या मार्गदर्शक 
सूचनांचे अनुपालन करणे व 
तंबाखूजन्य पदार्थाच्या प्रत्यक्ष व 
अप्रत्यक्ष जाहिरात तथा संबंधित 
प्रायोजकत्वावर करण्यात 


आवार, तिकीट आरक्षण केंद्रावर 


आलेल्या कार्यवाहीचा नियमित 


गुटखा, पानमसाळा व अन्य 
तंबाखुजन्य उत्पादनांची प्रत्यक्ष 
अथवा अप्रत्यक्षरित्या जाहिरात 
करु OH A. 

३) सार्वजनिक वाहतुकीच्या 
मालमत्तेवर वाहनांवर एस.टी. 


आढावा घेणे. 


पृष्ठ १७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः तंबाखू/बैठक-२०२४/प्र.क्र.६६/आ-५ 


स्टॅन्ड तसेच आरक्षण केंद्रांच्या 
ठिकाणी तंबाखू विरोधी संदेश 
देणारे फलक लावण्यात यावेत. 


१३ रेल्वे प्रजासनाचे १) रेल्वे प्रासनाच्या 4) Framework Convention 
प्रतिनिधी (मध्य रेल्वे | अखत्यारितील सर्व ठिकाणी | on Tobacco Control (FCTC 
तसेच पश्चिम रेल्वे) COTPA २००३ कायद्यातील | Article ५.३) च्या मार्गदर्शक 

तरतूदींची प्रभावी सूचनांचे अनुपालन करणे व 
अंमलबजावणी करणे. तंबाखूजन्य पदार्थाच्या प्रत्यक्ष व 
२) सर्व रेल्वे स्थानके, रेल्वे अप्रत्यक्ष जाहिरात तथा संबंधित 
स्थापन परिसर आणि रेल्वेगाड्या | प्रायोजकत्वावर करण्यात 
तंबाखू मुक्‍त ठेवणे. आलेल्या कार्यवाहीचा नियमित 
3) रेल्वे तसेच रेल्वे स्थानकावर । आढावा घेणे. 

तंबाखू, तंबाखूजन्य उत्पादने, 

गुटखा आणि पानमसाला यांची 

विक्री करण्यास प्रतिबंध आणणे. 

४ रेल्वे प्रशासनाच्या 

अखत्यारीतील सर्व ठिकाणी, 

उदा. रेल्वेच्या इमारती, रेल्वे 

गाड्या, रेल्वे स्थानक, परिसर या 

ठिकाणी तंबाखू विरोधी संदेश 

देणारे फलक लावण्यात यावेत. 

तसेच रेल्वे तिकिटावर तंबाखू 

विरोधी मजकूर छापावेत. 

१४ । सचिव, कृषी विभाग १) तंबाखू उत्पादक शेतकऱ्यांना | 3) Framework Convention 
अन्य उत्पादन घेण्यास प्रवृत्त on Tobacco Control (FCTC 
करणे. तंबाखू उत्पादक । &॥ल& 4.3) च्या मार्गदर्शक 
शेतकऱ्यांसाठी इतर पीक | सूचनांचे अनुपालन करणे. 
उत्पादनासाठी योजना तयार 
करणे. 

२) तंबाखू उत्पादन करताना 
तसेच तंबाखू वापरमुळे होणाऱ्या 
दुष्परिणामांबाबत शोतकऱ्यामध्ये 
जनजागृती करणे. 

१५ । सचिव, माहिती व १ तंबाखू व तंबाखुजन्य छोत160/०॥९ Convention 

जनसंपर्क उत्पादनांच्या वापरामुळे होणाऱ्या | on Tobacco Control (FCTC 


दुष्परिणामांबाबत तसेच COTPA 


Article  ५ध.३)च्या मार्गदर्शक 


२००३ कायद्यातील तरतूदीबाबत 


सूचनांचे अनुपालन करणे. 


पृष्ठ १७ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः तंबाखू/बैठक-२०२४/प्र.क्र.६६/आ-५ 


संपूर्ण राज्यात जनजागृती शिबिरे 
आयोजीत करण्यात यावीत. 

२) स्थानिक कार्यक्रम मेळावे 
इत्यादी ठिकाणी होर्डिंग्स 
लावण्यासाठी तसेच आरोग्य 
विषयक माहिती, आरोग्य शिक्षण 
आणि संवाद याबाबत 
जनजागृतीचे साधन विकसीत 
करण्यात यावीत. 
३)राज्य/जिल्हास्तरावर स्थानिक 
कार्यक्रमात, मेळाव्यामध्ये 
स्थानिक माहिती, शिक्षण संवाद 
शिबिरांना तंबाखू विरोधी 
संदेशाबाबतची साधन सामग्री 
पुरविण्यात यावी. 


१६ 


आरोग्य व तंबाखू 
नियंत्रण या क्षेत्रात 
काम करणारी 
स्वयंसेवी संस्था 


१) स्वयंसेवी संस्थांमार्फत 
आयोजीत कार्यक्रमांमध्ये तंबाखू 
नियंत्रण कार्यक्रमाचा Warder 
करणे. 

२) COTPA २००३ कायद्याचे 
उल्लंघन करणाऱ्यावर लक्ष ठेवणे 
आणि संबंधीत नियंत्रक 
संस्थांच्या PAR आणून 
देणे. 

३) राज्य तसेच स्थानिक 
स्तरावरील जनजागृती 
कार्यक्रमात सहभाग घेणे. 

४) समाज, पंचायतराज संस्था 
आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था 
तसेच नागरी स्थानिक स्वराज्य 
संस्थेसमवेत जनजागृती 
कार्यक्रमात सहभाग घेणे. तसेच 
COTPA २००३ कायद्याच्या 
अंमलबजावणीस बळकटी 
देण्यासाठी कार्य करणे. 


प) Framework Convention 

on Tobacco Control (FCTC 
Article 4.3) च्या मार्गदर्शक 
सूचनांचे अनुपालन करणे. 


१७ 


जिल्हाधिकारी/ 
जिल्हादंडाधिकारी 


१) जिल्हा प्रशासन आणि 
जिल्हास्तरावर COTPA २००३ 


2) Framework Convention 
on Tobacco Control (FCTC 


पृष्ठ १७ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः तंबाखू/बैठक-२०२४/प्र.क्र.६६/आ-५ 


(एक किंवा दोन | कायद्याच्या प्रभावी | Article ५.३) च्या मार्गदर्शक 
जिल्हा) अंमलबजावणीसाठी प्रतिनिधीत्व | सूचनांचे अनुपालन करणे व 
करणे तसेच राष्ट्रीय तंबाखू | तंबाखूजन्य पदार्थाच्या प्रत्यक्ष व 
नियंत्रण कार्यक्रम | अप्रत्यक्ष जाहिरात तथा संबंधित 
राबविण्यासाठी सहकार्य करणे. । प्रायोजकत्वावर करण्यात 
आलेल्या कार्यवाहीचा नियमित 
आढावा घेणे. 


१८ | सचिव (विधि), १) राज्यस्तरीय समन्वय | 2) Framework Convention 
विधि व न्याय विभाग समितीस COTPA 2003 |on Tobacco Control (FCTC 
कायद्याबाबत कायदेशीर | Article ५.३)च्या मार्गदर्शक 
बाबींसदर्भात सल्ला देणे. सूचनांचे अनुपालन करणे. 


१९ सचिव (पंचायतराज), ।१ ग्रामीण भागातील त्रिस्तरीय 3) Framework Convention 
ग्रामविकास विभाग । पंचायतराज संस्थामधील |on Tobacco Control (FCTC 
निर्वाचित सदस्यांना COTPA| Article ५.३)च्या मार्गदर्शक 
२००३ कायद्याच्या | सूचनांचे अनुपालन करणे. 
अंमलबजावणीबाबत सहकार्य 
करणे. 

२) ग्रामीण भागात आरोग्य आणि 
विकास कार्यक्रमासोबत राष्ट्रीय 
तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रम आणि 
COTPA २००३ कायदा 
अंमलबजावणीसाठी सहाय्य 


करावे. 
२० | सचिव (व्यसन मुक्‍ती | १) राज्यात व्यसन मुक्‍ती धोरण | २) Framework Convention 
धोरण),सामाजिक कार्यक्रमांसोबत राष्ट्रीय तंबाखू on Tobacco Control (FCTC 
न्याय विभाग नियंत्रग आणि COTPA 2003 | Article ५.३)च्या मार्गदर्शक 


कायदा अंमलबजावणीसाठी | सूचनांचे अनुपालन करणे. 
साहाय्य करावे. 


३. तसेच, यापुर्वीच्या दि.२२.११.२०१२ व दि.२९.०६.२०१७ च्या संदर्भ H.3 व ५ येथील शासन 
Pomel जिल्हास्तरीय समन्वय समितीची रचना व जबाबदाऱ्या केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक 
सूचनांमध्ये नमुद केल्यानुसार जशाच्या तशा सदर शासन निर्णयांसोबत कार्यवाहीसाठी जोडण्यात 
आल्या होत्या. मात्र आता, आरोग्य सेवा आयुक्तालयाने एकुण १७ सदस्यीय जिल्हास्तरीय समन्वय 
समितीची रचना व यापुर्वीच्या NTCP Operational Guidelines नुसार भूमिका/जबाबदारी मध्ये बदल 
करून FCTC Article ५.३ अन्वये अतिरिक्‍त भूमिका आणि जबाबदारी निश्चित करण्याबाबत सादर 
केलेल्या प्रस्तावानुसार जिल्हास्तरीय समन्वय समितीची रचना व जबाबदाऱ्या खालीलप्रमाणे राहतील. 


पृष्ठ १७ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः तंबाखू/बैठक-२०२४/प्र.क्र.६६/आ-५ 


जिल्हास्तरीय समन्वय समिती - (Operational Guidelines) 


१. जिल्हाधिकारी अध्यक्ष 
२. पोलिस अधीक्षक (ग्रामीण) सदस्य 
३. उप-आयुक्‍त पोलिस (शहरी # सदस्य 
४. शिक्षण अधिकारी (माध्य.व प्राथमिक जि.प.) सदस्य 
५. विक्रीकर अधिकारी सेवाकर विभाग सदस्य 
६. जिल्हा माहिती अधिकारी (DIO) सदस्य 
७. निवडक ब्लॉक्सचे BDO/SDM सदस्य 
८. आरोग्य अधिकारी, महानगरपालिका सदस्य 
९. निवडक शाळा/महाविद्यालयांचे प्राचार्य सदस्य 
१०. सह-संचाळक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य # सदस्य 
११. जिल्हा कामगार अधिकारी सदस्य 
१२. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी सदस्य 
१३. जिल्हा आरोग्य अधिकारी (जि.प.) # सदस्य 
१४. अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे प्रतिनिधी सदस्य 
१५. अधिष्ठाता शासकीय व अशासकीय दंत म.वि.व रुग्णालय # सदस्य 
१६. संचालक, सामाजिक संस्था (तंबाखू नियंत्रण क्षेत्रात काम करणारी) सदस्य 
१७. जिल्हा नोडल अधिकारी, जिल्हा तंबाखू नियंत्रण कक्ष सदस्य सचिव 
तथा जिल्हा शल्यचिकित्सक # 
(# नव्याने समावेश) 
4 जिल्हास्तरीय समितीची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे:- 

अ. क्र. | जिल्हास्तर (NTCP Operational Guidelines)- | 590 Article ५.३ अन्वये 
समितीमध्ये खालील | भूमिका/जबाबदारी अतिरिक्त भूमिका आणि 
सदस्य जबाबदारी 

१ जिल्हाधिकारी १) सिगारेट आणि इतर तंबाखू २) Framework Convention 
उत्पादने (COTPA-2003) | on Tobacco Control (FCTC 


कायद्याच्या विविध कलमांची प्रभावी | Article 4.3) च्या मार्गदर्शक 
अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा | सूचनांचे अनुपाळन करणे, 
स्तरावर संबंधित विभागांना सूचना | तंबाखूजन्य पदार्थाच्या प्रत्यक्ष व 
देणे, मार्गदर्शन करणे व | अप्रत्यक्ष जाहिरात तथा संबंधित 


कामकाजाचा आढावा घेणे. प्रायोजकत्वावर करण्यात 
आलेल्या कार्यवाहीचा नियमित 
आढावा घेणे. 

Q पोलीस अधीक्षक १) सिगारेट आणि इतर तंबाखू 2) Framework Convention on 
उत्पादने (COTPA-2003) | Tobacco Control (FCTC 
कायद्याच्या विविध कलमांची प्रभावी | Article 4.3) च्या मार्गदर्शक 
अंमलबजावणी करणे. सूचनांचे अनुपालन करणे व 


पृष्ठ १७ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः तंबाखू/बैठक-२०२४/प्र.क्र.६६/आ-५ 


२) अंमलबजावणी पथक तयार करणे 
आणि मासिक गुन्हे आढावा बैठकी 
दरम्यान उल्लंघनाचा नियमित 
आढावा घेणे. 


तंबाखूजन्य पदार्थाच्या प्रत्यक्ष व 
अप्रत्यक्ष जाहिरात तथा संबंधित 
प्रायोजकत्वावर करण्यात 
आलेल्या कार्यवाहीचा नियमित 
आढावा घेणे. 


३ उप-आयुक्‍त पोलीस १) सिगारेट आणि इतर तंबाखू 3) Framework Convention 
(शहर) उत्पादने (COTPA-2003) | on Tobacco Control (FCTC 
कायद्याच्या विविध कलमांची प्रभावी | Article 4.3) च्या मार्गदर्शक 
अंमलबजावणी करणे. सूचनांचे अनुपालन करणे व 
२) अंमलबजावणी पथक तयार तंबाखूजन्य पदार्थाच्या प्रत्यक्ष व 
करणे आणि मासिक गुन्हे आढावा | अप्रत्यक्ष जाहिरात तथा संबंधित 
बैठकी दरम्यान उल्लंघनाचा नियमित | प्रायोजकत्वावर करण्यात 
आढावा घेणे. आलेल्या कार्यवाहीचा नियमित 

आढावा घेणे. 

४ शिक्षण अधिकारी ।१ तंबाखूमुक्त शौक्षणिक संस्था 4) Framework Convention 


(माध्य. व प्राथमिक) 


मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी 
करणे. 

२) सिगारेट आणि इतर तंबाखू 
उत्पादने कायदा (2003 -COTPA ) 
कायदा कलम ४व कलम ६ब च्या 
अनुपालनाचे निरीक्षण करणे. 

३) शाळांमध्ये जनजागृती कार्यक्रम 
आणि शाळकरी मुलांच्या 
सहभागाद्वारे ग्रामीणभागात/शहरी 
झोपडपट्ट्यांमध्ये सामुदायिक 
उपक्रम राबविणे. 

४) तंबाखूमुक्त घोषित करण्यात 
आलेल्या शाळांची त्रैमासिक 
पुर्नतपासणी करणे. 


on Tobacco Control 
( FCTC Article 4.3 ) च्या 
मार्गदर्शक सूचनांची 
अंमलबजावणी करणे. 


विक्रीकर अधिकारी 
सेवा कर विभाग 


१) त्यांच्या अंतर्गत नोंदणीकृत 
उद्योगांद्वारे उत्पादित आणि पॅकेज 
केलेले तंबाखू उत्पादने त्यावर 


छो Framework Convention 
on Tobacco Control (FCTC 
Article 4.3) च्या मार्गदर्शक 


अधिसूचित चित्र आरोग्य इशारे 
दर्शवतात याची खात्री करणे. 

२) तंबाखू उत्पादनांचे अवैध 
उत्पादन आणि व्यापार यावर 
नियंत्रण ठेवणे 


सूचनांची अंमलबजावणी करणे. 


पृष्ठ १७ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः तंबाखू/बैठक-२०२४/प्र.क्र.६६/आ-५ 


३) तंबाखू उद्योगाद्वारे कर चोरी 
तपासणे. 


& जिल्हा माहिती 
अधिकारी (DIO) 


१) तंबाखूच्या वापराचे हानिकारक 
परिणाम आणि 00172, अंतर्गत 
तरतुदींबद्दल जिल्हाव्यापी 
जनजागृती मोहीम राबविणे. 

२) स्थानिक कार्यक्रम, मेळे आणि 
स्थानिक मोहिमांमध्ये प्रदर्शान आणि 
प्रसारासाठी स्थानिक ।॥८७ मोहीम 
साहित्य विकसित करा. 

३) शासकीय कार्यालये 

तंबाखूमुक्ती बाबत जनजागृती 
करणे व सदर प्रसिद्धी करणे. 


%) Framework Convention 
on Tobacco Control (FCTC 
Article 4.3) च्या मार्गदर्शक 
सूचनांची अंमलबजावणी करणे. 


9 निवडक ब्लॉक्सचे 
BDO/SDM 


१ ब्लॉक प्रशासनाचे प्रतिनिधीत्व 


३) तालुका स्तरावर स्थापन 


करणे आणि ब्लॉक स्तरावर 
अंमलबजावणीच्या समस्यांवर 
प्रकाडहा टाकणे. 

२) NRLM/SGSyY अंतर्गत बिडी 
रोलर्ससाठी पर्यायी उपजीविका 
कार्यक्रम राबविणे. 


करण्यात आलेल्या समितीचा 
अहवाल सादर करणे. 

8) Framework Convention 
on Tobacco Control (FCTC 
Article 4.3) च्या मार्गदर्शक 
सूचनांची अंमलबजावणी करणे. 


जनजागृती कार्यक्रमांचे आयोजन 


८ | महानगर पालिकेचे | १) महानगरपालिका प्रभाग 8) Framework 

आरोग्य अधिकारी ।समित्यांमधून  COTPA *ll|Convention on Tobacco 
तरतुदींची अंमलबजावणी करणे. Control (FCTC Article ५.३) 
२) यांना जारी केलेल्या सर्व | च्या मार्गदर्शक सूचनांची 
परवान्यांमध्ये  00॥12% च्या | अंमलबजावणी करणे. 
अनुपालनाचा समावेडा 
भोजनालय/दुकाने इ. 
3) तंबाखू आणि तंबाखूजन्य 
पदार्थाच्या विक्रीवर नियंत्रण 
आणण्याकरिता आवश्‍यक बाबींचा 
समावेश करणे. 

९ निवडक शाळा/ | 9) तंबाखू मुक्‍त शाळा करणेकरिता | ४) Framework Convention 
महाविद्यालयांचे कार्यक्रम राबविणे आणि तंबाखूमुक्त | on Tobacco Control (FCTC 
प्राचार्य शैक्षणिक संस्था निर्माण करणे. Article 4.3) च्या मार्गदर्शक 

२) तंबाखूच्या दुष्परिणामाबाबत | सूचनांची अंमलबजावणी करणे. 


पृष्ठ १७ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः तंबाखू/बैठक-२०२४/प्र.क्र.६६/आ-५ 


करून त्यात विद्यार्थ्याना सामील 
करून घेणे . 

३) सिगारेट आणि इतर तंबाखू 
उत्पादने 001२ कायदा - 
कलम ४ व कलम ६ब च्या 
अनुपालनाचे पालन करणे. 


| 


सह-संचालक, 
औद्योगिक सुरक्षा व 
आरोग्य 


१) नोंदणीकृत कारखान्यांमध्ये 
उत्पादित केलेली सर्व तंबाखू 
उत्पादने पॅकेजिंगवर चित्र व 
वैधानिक चेतावणीचा चित्रित 
आरोग्य इशारे छापतात याची 
खात्री करणे. 

२ पर्यायी उपजिविकेसाठी बिडी 
रोलर्सना व्यवसायिक प्रशिक्षण 
देणे. 

३) बिडी उत्पादनामुळे होणाऱ्या 
आरोग्य दुष्परिणामांबाबत 
जिल्हा तंबाखू नियत्रण कक्षाच्या 
समन्वयाने कार्यशाळा आयोजित 
करणे 

%) Framework Convention 
on Tobacco Control (FCTC 
Article 4.3) च्या मार्गदर्शक 
सूचनांची अंमलबजावणी करणे. 


। 


जिल्हा 
अधिकारी 


कामगार 


१) नोंदणीकृत कारखान्यांमध्ये 
उत्पादित केलेली सर्व तंबाखू 
उत्पादने पॅकेजिंगवर चित्र व 


४) Framework 
Convention on Tobacco 
Control (FCTC Article 4.3) 


वैधानिक चेतावणी चा चित्रित 
आरोग्य इशारे छापतात याची खात्री 
करणे. 

२) पर्यायी उपजीविकेसाठी बिडी 
रोलर्सना व्यावसायिक प्रशिक्षण देणे. 
३) बिडी उत्पादनामुळे होणाऱ्या 
आरोग्य दुष्परिणामांबाबत जिल्हा 
तंबाखू नियत्रण कक्षाच्या समन्वयाने 
कार्यशाळा आयोजित करणे. 


च्या मार्गदर्शक सूचनांची 
अंमलबजावणी करणे. 


पृष्ठ १७ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः तंबाखू/बैठक-२०२४/प्र.क्र.६६/आ-५ 


१२ 


जिल्हा 


अधीक्षक 


कृषी अधिकारी 


१) तंबाखू उत्पादकांसाठी पर्यायी 
पिकांच्या पर्यायांबद्दल जागरूकता 
निर्माण करणे. 


3) Framework Convention 
on Tobacco Control (FCTC 
Article 4.3) च्या मार्गदर्शक 


2) तंबाखूच्या 
दुष्परिणामांबद्दल तसेच तंबाखू 
उत्पादनाच्या दुष्परिणामांबद्दल 
शेतकऱ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण 
करणे. 


वाढत्या 


सूचनांची अंमलबजावणी करणे. 


१३ 


जिल्हा 


आरोग्य 


अधिकारी (जि.प.) 


१ जिल्हा समितीने बैठक 
अहवाळाचे अनुपालन करणे 
राज्यस्तरावर अहवाल पाठविणे. 
२) सिगारेट आणि इतर तंबाखू 
उत्पादने कायदा (COTPA - 
२००३) कायदा नुसार प्रमाणित 
ood अधिकारी त्यांची 
कायदेशीर जबाबदारी योग्यरित्या 
पार पाडतात किंवा नाही याचा 
आढावा घेणे व तालुका 
स्थरावरील विविध समित्याच्या 
आढावा घेणे व स्तरावर 
जबाबदारी सुनिश्चित करणे व 
जिल्हा तंबाखू नियंत्रण कक्षास 
कळविणे. 

3) Framework Convention 
on Tobacco Control (FCTC 
Article 4.3) च्या मार्गदर्शक 
सूचनांची अंमलबजावणी करणे. 


१४ 


अन्न व 


औषध 


१) FSS कायदा, २००६ च्या संबंधित 


प्रशासन विभागाचे 


प्रतिनिधी 


तरतुदीची अंमलबजावणी आणि 
निरीक्षण करणे. 

२) गुटखा आणि इतर धूरविरहित 
तंबाखू उत्पादनांवर बंदी लागू करणे. 


३) जिल्हा, तालुका व ग्राम 
स्तरावर कोटपा २००३ 
अंमलबजावणी करणे व 
Framework Convention on 
Tobacco Control (FCTC 
Article 4.3) च्या मार्गदर्शक 
सूचनांची अंमलबजावणी करणे. 


पृष्ठ १७ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः तंबाखू/बैठक-२०२४/प्र.क्र.६६/आ-५ 


१५ । अधिष्ठाता १) दंत महाविद्यालयात TCC ची 
शासकीय व अंमलबजावणी करणे 
अझासकीय दंत २) जिल्हा, तालुका व ग्राम 
म.वि.व रुग्णालय स्तरावर कोटपा compliance 

Assessment करणे 

3) जिल्हा, तालुका व ग्राम 
स्तरावर Framework 
Convention on Tobacco 
Control (FCTC Article 4.3) 
च्या मार्गदर्शक सूचनांची 
अंमलबजावणी करणे. 

१६. | Walesa, १) तंबाखू नियंत्रण कायद्यांच्या 3) जिल्हा, तालुका व ग्राम 
आरोग्य/तंबाखू उल्लंघनाचे निरीक्षण करुन ते स्तरावर कोटपा २००३, FCTC 
नियंत्रण यावर काम | प्राधिकरण/सुकाणू समितीच्या | Article - 4.3, तंबाखूचे 
करणाऱ्या निदर्शनास आणणे. दुष्परिणामाबाबतचे उपक्रम 
सामाजिक संस्था ३ राज्य सरकार/स्थानिक | राबविणे व मार्गदर्शक सुचनांची 

सरकारशी सहयोग करुन | अंमलबजावणी करणे 
जनजागृतीवर भर देणे. 

१७ ।जिल्हा नोडल १) सदस्य सचिव. 


अधिकारी, जिल्हा 
तंबाखू नियंत्रण कक्ष 
तथा जिल्हा शल्य 
चिकित्सक 


२) जिल्हा समितीने बैठक 
अहवालाचे अनुपालन करणे व 
राज्यस्तरावर अहवाल पाठविणे. 
३) सिगारेट आणि इतर तंबाखू 
उत्पादने कायदा (COTPA - 
२००३) कायदा नुसार प्रमाणित 
ood अधिकारी त्यांची 
कायदेशीर जबाबदारी योग्यरित्या 
पार पाडतात किंवा नाही याचा 
आढावा घेणे व जिल्हा स्तरावर 
जबाबदारी सुनिश्चित करणे. 

४ जिल्हास्तरावरून कोटपा 
२००३, FCTC Article- ५.३, चे 
उल्लंघंनावर नियंत्रण ठेवणे. 
५) जिल्हा, तालुका व 
ग्रामस्तरावर कोटपा 


२००३, 


पृष्ठ १७ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः तंबाखू/बैठक-२०२४/प्र.क्र.६६/आ-५ 


FCTC article ५.३, तंबाखूचे 
दुष्परिणामाबाबतचे उपक्रम 
राबविणे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आळा असून, त्याचा संकेतांक २०२४१००३११३४५१९६१७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यापाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने. 
M A H F S H Digitally signed by MAHESH GURULING 
HANSHETTI 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=5d541c6ddf0221a38b5bf17bde071c16 
G U R U |_| N G e4fc5d59c6c056a12206b90f86b0b039, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=B2EDCC53DBB4AA0ABD5E56CE 
TT B34FAF620B051435FE8057488BAB1D4B20721F 
LH A N H F | D1, cn=MAHESH GURULING HANSHETTI 
Date: 2024.10.03 15:48:52 +05'30' 
(महेश हंशोट्टी ) 
कार्यासन अधिकारी महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१ 


) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. मंत्री (सा.आ.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
५) अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


AD 


AN 


ee 


o~ 


आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (महाराष्ट्र), मुंबई. 

प्रधान सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०) प्रधान सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११) प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२) प्रधान सचिव, ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३) सचिव (कामगार) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४) सचिव (परिवहन), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 
) 


GS © 


aon 


१५) सचिव, माहिती व जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१६) सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान, मंत्रालय, मुंबई. 

१७) सचिव, कृषी, पशुसंवर्धन,दुग्धविकास व मत्स्य व्यवसाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१८) सचिव (व्यसनमुक्ती धोरण), सामाजिक न्याय विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 

१९) आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, वाद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, वांद्रे (पू), मुंबई. 


पृष्ठ १७ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः तंबाखू/बैठक-२०२४/प्र.क्र.६६/आ-५ 


२०) व्यवस्थापक, मध्य रेल्वे, छत्रपती शिवाजी टर्मिनस, मुंबई. 

२१) व्यवस्थापक, पश्चिम रेल्वे, चर्चगेट, मुंबई. 

२२) जिल्हाधिकारी (सवी 

२३) संचालक-१/२, आरोग्य सेवा, आयुक्तालय, आरोग्य भवन, मुंबई/पुणे. 

२४) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (असंसर्गजन्य रोग - तंनिक)), मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


२५) उपसंचालक, आरोग्य सेवा, परिमंडळ (सर्व) 

२६) जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा सामान्य रुग्णालय (सर्वी 
२७) जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

२८) तालुका आरोग्य अधिकारी (सर्व) 


पृष्ठ १७ पैकी १७ 


